अधिव्याख्याता, भौतिकशास्त्र, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ या पदावरील 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६०/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. २६ नोव्हेंबर, २०१८. 


पहा :१) या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १८ जुले,२०१७. 


२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.7अ/आस्था/२०१८/१२२, 
दि.२४ जानेवारी, २०१८. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवारांना अधिव्याख्याता, भौतिकशास्त्र, 


शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर संदर्भाधिन क्र.१ येथील 


शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 


स्थानापन्न नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, संबधित पदावर रूजू होण्याकरीता पुरेशी संधी 


देऊनही हे उमेदवार सदर पदावर रूजू झालेले नाही. सबब, या उमेदवारांना सदर पदावर रुजु 
होण्यास स्वारस्य नसल्याचे लक्षात येत असल्याने संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे करण्यात आलेली 


त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | संदर्भाधीन क्र.१ आयोग पुरस्कृत आयोगाने नियुक्तीचे ठिकाण 
येथील शासन उमेदवारांचे नांव शिफारस केलेला 
निर्णयातील प्रवर्ग 
UD. 

7 १२ श्री. गिते अनिल भानुदास | भ.ज.(ड) शासकीय तंत्रनिकेतन, 
जिंतूर 

२ १३ श्री. जगताप कपिल दौलत | अ.जा शासकीय तंत्रनिकेतन, 
ब्रम्हपुरी 

३ १७ श्री.चव्हाण रविंद्र महादेव | अ.ज शासकीय तंत्रनिकेतन, 
कराड 

४ १९ श्रीमती मुरकुटे पुनम खुला (महिला) | शासकोय तंत्रनिकेतन, 

अशोक रत्नागिरी 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६०/१७/तांशि-७ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८११२६१४५०००५४०८ असा आहे. हा A 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


पतात Jaya Shetty 
D ment Of Maharashtra, 


e IN: c=IN, 0 jn 
Sudhir Jaya se" 
postalCo 1032, st=M shtra, 
2.5.4.20=) 1277025fdf5a4898b24495 3b82406eca 
0! e1e8621e5917d8305, 
serial Nui €9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b 
h e 75942031 
cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.11.26 14:59:33 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


[d7816002b4af0ffbf1111d7, 


प्रतिः संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने ). 


) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद/नागपूर/पुणे/मुंबई, 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जिंतूर/ब्रम्हपुरी/कराड/रत्नागिरी, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/चंद्रपूर/सातारा/रत्नागिरी, 

१०)निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


